क्लामेट चेंज व मानवी आरोग्य यासंदर्भात 
राज्याचा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी 
राज्यस्तरीय गव्हर्निंग बोडी तसेच टास्क फोर्स 


स्थापन करण्याबाबत - शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एनसीडीसी-२०१८/प्र.क्र.१३५ /आ-५, 
जी.टी.रुग्णाळय आवार, कॉम्प्लेक्स बिल्डींग, 
१० मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: २३ मार्च,२०२२ 


संदर्भ : 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. एनसीडीसी-२०१८/प्र.क्र.१३५ /आ-५ 
दि. २०.०८.२०१९ 
2) जिल्हाधिकारी,तथा अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय क्लायमेट चेंज व मानवी आरोग्य टास्क फोर्स 
समिती, ठाणे यांचे दि. १७.०१.२०२२ चे पत्र. 


शासन शुध्दीपत्रक: - 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनु.क्र. १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ५ मध्ये खालील 
प्रमाणे अंतर्भूत करण्यात येत आहे :- 

परिच्छेद क्र.५ मध्ये नमूद जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स स्थापित करण्यासाठी वातावरणातील 
बदल आणि आरोग्य जिल्हा आराखड्याच्या समितीमध्ये खालील प्रमाणे सदस्य असतील अ.क्र.९ 
नंतर 


अ.क्र पदनाम अभिप्राय 
१०. प्रदुषण नियंत्रण 

अधिकारी (550),महानगरपालिका सदस्य 
असे समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


सदर NAT शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२११६५३४३९३१७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRANKUMAR 
VASANTRAO WAHUL 
Date: 2022.03.23 15:16:16 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 
(किरण वाहुळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) आणि (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एनसीडीसी-२०१८/प्र.क्र.१३५/आ-५ 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 


३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


oe G&G © 


संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय,मुंबई. 

संचालक, राज्य रक्‍त संक्रमण परिषद, मुंबई. 

सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई. 
प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा), (लेखा IAM), मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


